कोषागारातून रोख देय अनुदान 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत fer (ग्रा.) 
अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी केंद्र हिळछ्याचे सर्वसाधारण 


घटकासाठी अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत... 
(लेखाशीर्ष २२१५ ९८३५) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४/पापु-१६ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक: १४ ऑगस्ट , २०१८ 


वाचा :- 

१) केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेश क्र.: एस-१२०११/७/२०१५-एसबीएम,दि.२५/०७/२०१८. 

२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र-अर्थसं .२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, 

२०१८. 
प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत Pea (ग्रा) च्या केंद्र हिश्यासाठी २२१५ ९८३५ या 

SIRNAS सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता रु. २८१६६०.६५ लक्ष इतका नियतव्यय 
मंजुर करण्यात आला असून तो पूर्णपणे अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. सदर रु. 
२८१६६०.६५ लक्ष निधी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिलेला 
आहे. उक्त वाचा येथील केंद्र शासनाच्या मंजूरी आदेशान्वये रू. ८७४००.६७ लक्ष ( ssa 
चौर्‍याहत्तर कोटी सदुसष्ट हजार फक्त) इतके अनुदान स्वच्छ भारत RM (ग्रा) च्या केंद्र 
हिळ्याच्या सर्वसाधारण घटकासाठी राज्यास प्राप्त झालेले आहे. सदर रू. ८७४००.६७ लक्ष निधी 
वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत fa (ग्रा) साठी 
केंद्र हिळऊ्याच्या अनुदानांतर्गत सर्वसाधारण घटकासाठी (Normal allocation) रू. ८७४००.६७ लक्ष 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यस्तरावर 
माहिती, शिक्षण संवाद (IEC) क्षमता बांधणी आणि प्रशासकीय बाबींसाठी एकूण रू. १६७४.८३ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४/पापु-१६ 


इतका निधी राज्यस्तरावर संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचे अधिनस्त ठेवण्यात येत 
आहे. जिल्हा परिषदांना वितरीत करावयाचे रू.६९९५४.३० लक्ष (सहाशे नव्याण्णव कोटी, चौपन्न 
लक्ष, तीस हजार फक्त) इतके अनुदान संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ३ नुसार अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे रोख 
स्वरूपात मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर अनुदान हे Gale मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. “राज्यस्तरावर संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचे अधिनस्त ठेवण्यात 
आलेली रु. १६७४.८३ लक्ष इतकी रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, 
रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम रू. 
१६७४.८३ लक्ष (रूपये सोळा कोटी, चौऱ्याहत्तर लक्ष, त्र्याऐंशी हजार wan अधिदान व 
लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प 
टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. कोंगळे), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना व नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 
(श्री.अभय महाजन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट 
(जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. कोंगळे), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांनी रू. १६७४.८३ लक्ष इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून 
आहरीत करून स्वतंत्र धनादेशान्वये संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.” 


३. या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त केलेली रक्‍कम पुढील अटींवर मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ) या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान ज्या करणासाठी मंजूर करण्यात आले आहे 
त्याच करणासाठी खर्च करण्यात यावे. संबंधित जिल्हा परिषदा/संस्था यांनी या शासन 
निर्णयाद्वारे मुक्‍त केलेला निधी, या कार्यक्रमासाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात 
जमा करावा. 

आ) संबंधित जिल्हा परिषदेने/संस्थेने या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करू नये. 

इ) अट क्र.३-अ आणि ३-आ यांची पुर्तता झाळी आहे याची खात्री करण्यासाठी, 
महाळेखापाल-१, मुंबई व महाळेखापाल-२, नागपूर यांच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४/पापु-१६ 


संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी लेखे तपासणीसाठी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून 
द्यावीत. 

ई) सदर रक्कम केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदींनुसार 
तसेच या संदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनेप्रमाणे/ 
आदेशाप्रमाणे खर्च करण्यात यावी. 

उ) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाचा विहित नमून्यातीळ मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या सूचनेप्रमाणे जिल्हा परिषदांनी या अनुदानाच्या खर्चाचा 
महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे 
अहवाल विहित कालावधीत या विभागातील पापु-०४, पापु-१६ व पापु-२० या 
कार्यासनांस सादर करावा. 

ऊ) पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी निधी वितरण, खर्च याबाबतची नोंद केंद्र 
शासनाच्या संकेतस्थळावर (IMIS) Para दक्षता घ्यावी. 

i) सदर रक्‍कम खर्च करताना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ 
अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८ मधील अटी व aid काटेकोरपणे पालन करून 
आवर्यक बाबींची पुर्तता करून कार्यपूर्ती अहवाल/नमूद प्रमाणपत्रे शासनास त्वरीत 
सादर करावीत. 

ळू सदर रक्‍कम खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरित सादर 
करावे. 


४. हा खर्च "मागणी क्रमांक वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, 02 जलनि:स्सारण व 
स्वच्छता, १०७ मलप्रणाल सेवा, (०२) ग्रामसफाई कार्यक्रम, (०२) (१०) निर्मळ भारत अभियान केंद्र 
पुरस्कृत योजनेंतर्गत शौचालय बांधणे (सर्वसाधारण घटक) (केंद्र हिस्सा) (२२१५ ९८३५), ३१ 
सहायक अनुदाने(वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली खर्चीत करण्यात यावा व तो सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२ एप्रिल, २०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील 
अटी व शा्तींच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील मधील तसेच 
परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील तपासणीसुचीतीलळ अ.क्र.१ ते १० मधील लागू असलेल्या अटी व 
शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणीत करण्यात येत आहे. उपरोक्त रू.८७४००.६७ लक्ष एवढा केंद्र 
निधी राज्याच्या एकत्रीत निधीत जमा झाल्याबाबतची खात्री वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून 
करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४/पापु-१६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१४१ ५६३६००२८२८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Smita Sachin Rane 


. 
S t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
aa) | a ou=Water Supply and Sanitation 
Department, postalCode=400032, 
ह st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c 
S a C h | Nn 3a129af986c1f95f6bc3e8165ceafs155e6e 
7, 
serialNumber=4b9befd340493837db4cffa 
fa6b96eeaf6aa3c12a7a6bf0467b0F517b72 
a Nn e 4e8ee, cn=Smita Sachin Rane 
Date: 2018.08.16 15:03:16 +05'30° 
(स्मि.स.राणे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता) 

३. विभागीय आयुक्त, सर्व. 

४. उपायुक्‍त विकास, सर्व विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय. 

५. उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष , पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सर्व. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

९. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

१०. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, (WSSO), बेलापूर, नवी मुंबई. 

११. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.), जिल्हा परिषद, सर्व. 

१२. उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१४. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१५. नियोजन विभाग, (का.क्र.१४४३) मंत्रालय, मुंबई. 

१६. वित्त विभाग, (व्यय-३) मंत्रालय, मुंबई. 

१७. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट 
(जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) 

१८. कार्यासन क्र.पापु-०४, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती, कार्यासन पापु-१६. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४/पापु-१६ 


विवरणपत्र 


केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत सन २०१८-१९ करिता केंद्र हिऱ्याच्या सर्वसाधारण 
घटकासाठी अनुदानाचे वितरण (लेखाशिर्ष २२१५ ९८३५). 
शासन निर्णय क्र.स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४ /पापु-१६, दि. १४ ऑगस्ट, २०१८ सोबतचे सहपत्र. 


(रू.लाखात) 
अ.क्र. जिल्हा /संस्थेचे नाव | या शासन निर्णयान्वये मुक्‍त करण्यात येत असलेला निधी एकूण 
वैयक्तिक माहिती, शिक्षण | प्रशासकीय 
शौचालयाचे दायित्व | आणि संवाद व बाबी 
क्षमता बांधणी 

(/ १.) ? ? & ५ § 
शिडे वासो pe 4400.00 १७४.८३ १६७४.८३ 
२ | अहमदनगर ९५२.९९ ११४.५० ४६.२७ १११३.७६ 
३ | अकोला ६९३.७७२ ५७.२० ४६.२७ ७९७.१९ 
४ । अमरावती १०५४.१३ ११४.५० ४६.२७ १२१४.९० 
५ | औरंगाबाद ६५१९.६० ७३.६० ४६.२७ ६६३९.४७ 
६ । बीड ५१९२.१५ £8.80 ४६.२७ ५३२८.३२ 
७ | भंडारा 10.09 ५७.२० ४६.२७ १०३.४७ 
८ बुलढाणा ४९०१.४२ १०६.३० ४६.२७ ५०५३.९९ 
९ | चंद्रप्र | 0,00 | 922.190 ४६.२७ १६८.९७ 
| ao | धुळे २८८१.१२ ३२.७० ४६.२७ २९६०.०९ 
| a9 | १ | गडचिरोली ३७८.४३ ९८.१० ४६.२७ ५२२.८० 
१२ | गोंदिया 10.00 ६५.४० ४६.२७ १११.६७ 
१३ | हिंगोली १७८१.६४ ४०.९० ४६.२७ १८६८.८१ 
१४ । जालना ९८०.२८ ६५.४० ४६.२७ १०९१.९५ 
१५ | जळगाव ५८६०.८८ १२२.७० ४६.२७ ६०२९.८५ 
१६ | कोल्हापूर ८८०.०६ ९८.१० ४६.२७ १०२४.४३ 
१७ | OTR १२५९.९७ ८१.८० ४६.२७ १३८८.०४ 
१८ । नागपूर २७७.९५ १०६.३० ४६.२७ ४३०.५२ 
१९ | नांदेड ६२५९.१६ १३०.८० ४६.२७ ६४३६.२३ 
२० | नंदुरबार 39°.4¢ ४९.०० ४६.२७ ४९४.९५ 
२१ | नाशिक २५६४.४२ १२२.७० ४६.२७ २७३३.३९ 
२२ | उस्मानाबाद ४१५१.६६ ६५.४० ४६.२७ ४२६३.३३ 
२३ | पालघर | 0,00 | ६५.४० ४६.२७ १११.६७ 
२४ । परभणी ७०५१.०३ ७३.६० ४६.२७ ७१७०.९० 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४/पापु-१६ 


अ.क्र. । जिल्हा /संस्थेचे नाव | या शासन निर्णयान्वये मुक्‍त करण्यात येत असलेला निधी एकूण 
वैयक्तिक माहिती, शिक्षण । प्रशासकीय 
शौचालयाचे दायित्व | आणि संवाद व बाबी 
क्षमता बांधणी 
२५ ।पुणे २८४.६९ १०६.३० ४६.२७ ४३७.२६ 
२६ । रायगड १०९९.२२ 922.190 ४६.२७ १२६८.१९ 
२७ । रत्नागिरी 10.00 ७३.६० ४६.२७ ११९.८७ 
२८ । सांगली 1_________0.00| ८१.८० ४६.२७ १२८.०७ 
२९ । सातारा ५९९.६२ ८९.९० ४६.२७ ७३५.७९ 
३० | सिंधुदुर्ग 1_________0.00| ६५.४० ४६.२७ १११.६७ 
३१ | सोलापूर ६४२४.६२ ८९.९० ४६.२७ ६५६०.७९ 
३२ ठाणे ३.५८ ४०.९० ४६.२७ ९०.७५ 
३३ वर्धा 10.00 ६५.४३ ४६.२७ १११.७० 
३४ | वाशिम ३३४.०८ ४९.०५ ४६.२७ ४२९.४० 
३५ | यवतमाळ २७२४.९९ १३०.८५ ४६.२७ २९०२.११ 
एकूण ३५ ६५५११.०९ ४३७०.०३ १७४८.०१। ७१६२९.१३ 
अक्षरी रूपये Wert पंचावन्न त्रेचाळीस कोटी | सतरा कोटी सातशे सोळा 
कोटी अकरा लक्ष सत्तर लक्ष तीन | अठ्ठेचाळीस कोटी 
नऊ हजार फक्त ।हजारफक्त ।लक्ष एक | एकोणतीस 
हजार फक्त | लक्ष तेरा 
हजार फक्त 
Smita 
Sachin प 
Rane Soe 
(स्मि.स.राणे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


